लाकडी तलवार 


लेखिका: अॅन रेडिस स्टॅम्पलर 

चित्रे: कॅरोल लिडिमेंट 


लाकडी तलवार 


मराठी अनुवादः सुशील मेन्सन 


एकदा अफगाणी शाह ( राजा ) नोकराचा 
वेष घालून महालाबाहेर पडला. त्याला 
आपल्या राज्यातील लोकांचे हालहवाल 
जाणून घ्यायचे होते. वाटेत त्याला एक 
गरीब मोची दिसला . त्याची ईश्वरावर 
अपार श्रद्धा होती, असे शाहला दिसले . 
मोच्याच्या मते , ईश्वर सारे काही ठीक 
करत असतो . शाहला त्याचे कुतूहल 
वाटले. शाहने मोचीच्या या श्रद्धेला आणि 
आशेला धक्का द्यायचे ठरवले . त्यात तो 
अयशस्वी ठरला. पण शेवटी मोचीसमोर 
एक खूप मोठे आव्हान उभे ठाकले . 


एका चांदण्या रात्री काबूल शहराचा उदार राजा शाह याला अजिबात 
झोप येत नव्हती. शेवटी उठन , आळोखे-पिळोखे देऊन त्याने एक मोठी 
जांभई दिली आणि तो बिछान्यावरून खाली उतरला . 

खिडकीतून बाहेरचा मंद प्रकाश दिसत होता. “ आपल्या शहरातले 
लोक सुखी आहेत का , समृद्ध आहेत का , शहाणे आहेत का ? " शाहच्या 
मनात शंका दाटून आल्या. 
__ मग अंगावर नोकराचा वेष चढवून शाह महालाबाहेर पडला . यामुळे 
त्याला बाहेर फिरताना कुणी ओळखू शकणार नव्हते . 


भटकत भटकत शाह शहरातील 
अत्यंत गरीब वस्तीत पोहोचला. एका 
घरातून त्याला हसण्याखिदळण्याचा 
आणि गाण्याचा आवाज ऐकू आला. तो 
तिथे थांबला. घरात एक तरुण जोडपे 
दिवा लावून देवाची प्रार्थना करत होते . 


" एवढ्या गरीबीत हे लोक आनंदात कसे 
राहातात ? " शाहला उत्सुकता वाटली . त्याने घराच्या 
दारावर टकटक केली. 


एका युवकाने दार उघडले . “ आत या . तुम्ही थकलेले 
दिसता. आमच्यासोबत भोजन घ्या . आमच्या घरात भरपूर 
सुबत्ता आहे ," तो गरीब युवक म्हणाला. 

“ धन्यवाद , ” घरात शाहला खूप दारिद्रय दिसले . तरीही 
ते घर सुखासमाधानाने भरलेले आहे, असे त्याला वाटले. 
" तुम्ही काय काम करता ? आणि एवढे आनंदात कसे 
राहाता ? " शाहने युवकाला विचारले. 
__ " मी मोची आहे . कुणाच्या चपलेचा अंगठा तुटला तर 
मी तो शिवून देतो. त्यातून झालेल्या कमाईतून आमचं 
पोट भरतं ," युवक म्हणाला . 

“पण एखाद्या दिवशी कमाईच झाली नाही तर ! " शाहने 
शंका काढली . 
“ अशा गोष्टींची मी चिंता करत नाही, " युवक म्हणाला . 

युवकाने घरात शिल्लक राहीलेले एकमेव जर्दाळूचे फळ 
कापले. पाहण्या शाहला त्याचा मोठा तुकडा देऊन तो 
म्हणाला , " एक वाट बंद झाली तर ईश्वर माझ्यासाठी 
दुसरी वाट खुली करतो. मग सारं काही पहिल्यासारखं 
आलबेल होत . ” 


गरीब युवकाचे विचार ऐकून शाह प्रभावित झाला . पण त्याला खूप 
कुतूहलही वाटले. गरीब युवकाची श्रद्धा किती बळकट आहे , हे त्याला 
पाहावेसे वाटले. त्याने त्या गरीब युवकाला काहीही नुकसान न 
पोहोचवता त्याच्या श्रद्धेची चाचणी घ्यायचे ठरवले . 

पुढच्या दिवशी सकाळी, शाहने शहराच्या प्रत्येक भागात दूत 
पाठवून फर्मान काढले की कुणीही रस्त्यावर चपलांची दुरुस्ती करायची 
नाही . 


" आता आपण काय 
करायचं ? " गरीब 
युवकाच्या पत्नीने चिंता 
व्यक्त केली. 

" काळजी करू नकोस . 
यापूर्वीसुद्धा आपल्यावर 
अनेक संकटं आली. त्या 
साऱ्यांना आपण तोंड 
दिलं . सगळं काही 
ठीकच होईल ,” गरीब 
युवक म्हणाला. 


मग गरीब युवक शहरात फिरू लागला. थोड्या वेळाने त्याला 
तहान लागली. तो पाणी पिण्यासाठी थांबला. जवळच एक 
पाणीवाला त्याच्या पिशवीतील पाणी विकत होता. 
__ “पाणी विकूनसुद्धा रोजी- रोटी कमावता येते?” गरीब युवकाने 
त्याला विचारले. 
"हात - पाय धडधाकट असले तर का नाही ? " पाणीवाला म्हणाला. 


गरीब युवकाने त्वरीत पाण्याच्या पिशवीत 
पाणी भरले आणि दिवसभर वेड्यावाकड्या 
रस्त्यांवर तो पाणी विकू लागला. 
संध्याकाळपर्यंत , पोट भरण्याइतपत पैसा 
त्याच्या गाठीशी जमा झाला . 


सूर्य अस्ताला गेल्यावर शाहने ईश्वराची प्रार्थना 
केली. मग तो गरीब युवकाच्या घरी गेला. 
__ " ये मित्रा , आमच्यासोबत भोजन कर, " गरीब युवक 
शाहला म्हणाला . खरंतर, त्याच्याकडे भूक भागेल 
एवढे पुरेसे अन्नही नव्हते . 


"दिवसभर मी तुझाच विचार करत होतो. मी शाही फर्मान ऐकलं . मला 
वाटलं , आता तुझा ईश्वर तुला सोडून दुसरीकडेच कुठेतरी गेला असेल , ” 
शाह गरीब युवकाला म्हणाला. 

गरीब युवक मोठ्याने हसून म्हणाला , “ कधीच नाही. ईश्वर सतत 
माझ्यासोबत असतो. आता मी पाणी विकायचं काम करतो. थोडंसं कष्टाचं 
काम आहे . कमाईसुद्धा कमीच होते . पण ईश्वराचे आभार की त्यातून 
माझ्या गरजा भागतात . म्हणजे बघा, सगळं काही ठीक झालं की नाही ? " 


शाहला बहुधा एवढी परीक्षा 
पुरेशी वाटली नसावी. 

दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याने 
नवे फर्मान काढले - कुणीही भर 
रस्त्यावर पाणी विकायचे नाही. 

" आता काय करायचं? " गरीब 
युवकाची पत्नी चिंतेत पडली. 

" काळजी करू नकोस. चपला 
शिवायला मनाई असेल, पाणी 
विकायला मनाई असेल तर 
मला दुसरं काही नवं काम 
मिळेल . मला विश्वास वाटतो, " 
गरीब युवक म्हणाला . 


त्याचवेळी गरीब युवकाला खिडकीबाहेर लाकुडतोड्यांचा 
एक गट दिसला. तो त्यांना भेटायला बाहेर धावला. 


" लाकडं गोळा करूनसुद्धा 
रोजी- रोटी कमावता येते ? " गरीब 
युवकाने त्यांना विचारले . 


" का नाही ? फक्त 
आपले हात आणि पाठ 
मजबूत हवी," एक 
लाकूडतोड्या उत्तरला . 


“दिवसभर मी तुझाच विचार 
करत होतो, ” रात्री युवकाच्या 
घरी परतल्यावर शाह त्याला 
म्हणाला . " नवीन शाही फर्मान 
ऐकलं . तुला काही चिंता नाही 
वाटली? " 
__ " अजिबात नाही ,” युवक 
म्हणाला. “ मला नवीन काम 
मिळालंय. त्यातून मला 
गरजेपुरता पैसा मिळाला. 
सगळं काही ठीकच झालं . " 


मग गरीब युवकाने घरी 
असलेल्या कु - हाडीला धार 
लावली. दिवसभर तो लाकडे 
तोडत राहीला . संध्याकाळी ती 
लाकडे विकून त्याने पुरेसा पैसा 
कमावला . त्यातून रात्रीच्या 
भोजनासाठी त्याने तांदूळ 
खरेदी केले. 


या चाचणीतही गरीब युवकाची श्रद्धा 
ढळली नाही, हे पाहून शाहने दुसऱ्या 
दिवशी जाहीर केले की सर्व 
लाकुडतोड्यांना शाही सुरक्षा दलाचे 
सदस्य बनवण्यात येत आहे . 

गरीब युवकाला चांदीची तलवार 
मिळाल्याचा खूप अभिमान वाटला. तो 
ऐटबाज गणवेषांत शाहच्या महालावर 
सुरक्षा रक्षक बनून उभा राहीला . 
सूर्यास्तावेळी, त्याने आपल्या 
अधिकाऱ्याला त्या दिवसाच्या 
मोबदल्याबद्दल विचारले. 
___ “ महिन्याच्या शेवटी तुला वेतन 
मिळेल,” अधिकारी म्हणाला . 
__ “मग महिनाभर आपण खायचं 
काय? की भुकेलं राहायचं? " गरीब 
युवक रिकाम्या हाताने घरी 
परतल्यावर त्याची पत्नी म्हणाली. 


शेवटी गरीब युवकाने शहरात जाऊन चांदीची तलवार विकून टाकली. 
मिळालेल्या पैशातून त्याने महिनाभर पुरेल एवढा खाण्यापिण्याचा 
जिन्नस खरेदी केला. त्याची पत्नी रात्री रुचकर जेवण बनवत होती तेव्हा 
त्याने क -हाडीने एक लाकडी तलवार बनवली . ही तलवार त्याने म्यानात 
सरकवली . आता कुणाला काही शंका येणार नाही, असा विचार करून तो 
निश्चिंत झाला. 

रात्री गरीब युवक घरात नेहमीसारखा आनंदाने शीळ वाजवू लागला. 
त्याची शीळ घरानजिक आलेल्या शाहच्या कानावर पडली . 
_ "दिवसभर मी तुझाच विचार करत होतो,” शाह म्हणाला. “ मी ऐकलं 
की तू शाही सुरक्षा रक्षक बनलायस . म्हणजे तुला एका महिन्यानंतर 
वेतन मिळणार . मग तुमच्या आजच्या जेवणाची सोय काय ? " 

गरीब युवकाने शाहला आपण चांदीची तलवार विकून पैशाची तजवीज 
केली, लाकडी तलवार बनवली वगैरे सर्व कहाणी सांगितली. “ सारं काही 
ठीकठाक झालं , " तो शेवटी म्हणाला. 


शाह महालात परतला . गरीब युवकाची ईश्वरावरील श्रद्धा कशी ढळू 
शकेल , यावर तो पुन्हा विचार करू लागला. 

दुसऱ्या दिवशी त्याने सुरक्षा अधिकाऱ्याला बोलावले आणि नव्याने 
शाही सुरक्षा रक्षक बनलेल्या गरीब युवकाने तासाभरात एका चोराचे 
मंडके उडवावे , असा हकूम दिला . 

" तू शाही जल्लाद बनलायस . तुझी तलवार काढ आणि 
चोराचे मुंडकं उडव ,” अधिकारी गरीब युवकाला म्हणाला. 


" आजपर्यंत मी कधी कुणाचं मुंडकं उडवलेलं नाही. आजसुद्धा मला असं काही 
करावसं वाटत नाही, ” गरीब युवक म्हणाला. 
__ " दुसरा काही पर्याय नाही. ही शाहची आज्ञा आहे,” अधिकारी त्याला 
म्हणाला . मग अधिकारी त्याला महालाबाहेरच्या आवारात घेऊन गेला . तिथे 
लोकांची गर्दी जमली होती . 
" तुमची हरकत नसेल तर मी थोडा वेळ प्रार्थना करू का ? " युवकाने विचारले . 
" का नाही ? जरूर प्रार्थना कर . त्याने मला काहीच फरक पडत नाही , " 
अधिकारी म्हणाला . 


गरीब युवकाने डोळे बंद केले आणि बराच वेळ तो प्रार्थना करत राहीला. 
शेवटी अधिकारी त्याच्यावर खेकसला , " वेळ झाली. तलवार उचल आणि चोराचं मुंडकं उडव . " 
पण गरीब युवकाच्या मनात काही वेगळेच शिजत होते . 

"हे ईश्वरा, माझ्याकडून योग्य तीच कृती घडू दे,” गरीब युवक मोठ्या आवाजात आळवू लागला . “ हा 
माणूस खरोखरच चोर असेल तर माझी तलवार काबूलमधल्या सगळ्या तलवारींपेक्षा धारदार बनू दे. पण 
तो निष्पाप असेल तर माझी तलवार लाकडाची बनू दे, ” असे म्हणून त्याने म्यानातून तलवार 
बाहेर काढली आणि आभाळाकडे उंचावली. 


गर्दीतील लोक स्तंभित झाले . 
अधिकारी दोन पावले मागे 
सरकला. आपल्या डोळ्यांवर 
त्याचा विश्वासच बसेना . 


_ “ थांबा!” गर्दीतून वाट काढत शाह पुढे आला. “इथे कुणाचंही 
मुंडकं उडणार नाहीये,” असे म्हणून तो हसू लागला, कारण तिथे 
ना कुणी चोर होता ना कुणाचं मुंडकं उडवण्याचा आदेश होता. 
___ " तुम्ही शाह आहात,” गरीब युवकाने रात्री घरी येणाऱ्या या 
पाहुण्याला अचूक ओळखले . 


" आणि तू एक शहाणा माणूस आहेस ,” शाह 
म्हणाला. 
__ “प्रार्थना केल्यामुळे काय करायचं याचा योग्य 
निर्णय मला घेता आला,” गरीब युवक म्हणाला . 


XIXIOMATRIKAARAT 


___ शाहने गरीब युवकाला आपला 
शाही सल्लागार नियुक्त करून 
महालात आणले . 
____ “पण एक गरीब मोची तुम्हाला 
काय सल्ला देणार ? " गरीब युवकाने 


विचारले . 


___ "दिवसभर मी तुझाच विचार 
करत होतो ,” शाह म्हणाला . “ जर 
मला एक शहाणा मोची, कृतज्ञ 
पाणीवाला , सुखी लाकूडतोड्या , 
विनम्र सरक्षा रक्षक आणि निष्पाप 
माणसावर तलवार न चालवणारा 
जल्लाद सल्ला देत असेल तर सारे 
काही आलबेल होईल. " 


अंत 


